महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास 
महामंडळ मर्यादित, नाशिक या महामंडळाच्या 
संचालक मंडळावर “sega” व “उपाध्यक्ष” 
नियुक्तीबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आविमं-२०१७/प्र.क्र. १६३ (भाग -१)/का-३ 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : २५ जून, २०१९ 


वाचा :- 
१. आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय TDC १०७७/३४१९३ (ii) /Desk - XIV, 
दिनांक ६ ऑक्टोबर, १९७७. 
२. आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय टिडीसी १०८४/के.नं. ९१८/का-३, 
दिनांक २१ जानेवारी, १९८५. 
३. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक शहाआउ-१०.१०/प्र.क्र.९६/१०सा.उ., 
दिनांक १३ मार्च, २०१२ 
प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाची स्थापना सहकारी संस्था अधिनियम, 
१९६० अन्वये झाली असून महामंडळाचा नोंदणी क्रमांक पी.एन/जी.एन.एल. (ए) १ दिनांक २२ मार्च, १९७२ 
आहे. 
२. आदिवासी विकास महामंडळ हे आदिवासी शेतकरी,मजुर व आदिवासी नागरिकांना विकासासाठी 
स्थापन केलेले आहे. या महामंडाळाची आदिवासी लोकांच्या व्यापक विकासामध्ये महत्वाची भुमिका असणे 
अपेक्षित आहे.सद्यस्थितीत संचाळक मंडळामध्ये शासन नियुक्‍त अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तसेच शासन प्रतिनिधी 
व निवडुन आलेले संचालक यांचा समावेश आहे. आदिवासी विकास महामंडळाचे पदसिध्द अध्यक्ष व 
उपाध्यक्ष हे अनुक्रमे मा.मंत्री, आदिवासी विकास व मा.राज्यमंत्री,आदिवासी विकास हे आहेत. 

३. महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्या., नाशिक या महामंडळावर अध्यक्ष व 
उपाध्यक्ष या पदावर आदिवासींच्या सामाजिक/आर्थिक विकास व सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये उल्लेखनीय काम 
केलेल्या व्यक्‍तींना समाविष्ट केल्यास आदिवासी नागरिकांच्या गरजा व अपेक्षा लक्षात घेऊन त्यादृष्टीने 
महामंडळाकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची प्रभावी व कार्यक्षमपणे अंमलबजावणी होऊ शकेल. 
किंबहुना महामंडळासाठी पुरक अशी ध्येय धोरणे तयार करण्याचे काम या क्षेत्रातील व्यक्तींकडून होऊ 
शकेल. 

४. महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामडळाच्या पोटकलम ve नुसार अध्यक्ष व 
उपाध्यक्ष नियुक्‍ती करण्याचा अधिकार राज्य शासनास आहे. यापुर्वी संदर्भ क्रमांक १ व २ च्या शासन 
निर्णयान्वये मा. मंत्री (आदिवासी विकास) यांची “अध्यक्ष” व मा. राज्यमंत्री (आदिवासी विकास ) यांची 
“उपाध्यक्ष* पदावर नियुक्‍ती करण्यात आलेली आहे. परंतु, आदिवासींच्या सामाजिक/ आर्थिक विकास व 
सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये उल्लेखनिय काम केलेल्या व्यक्‍तींना महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास 


शासन निर्णय क्रमांकः आविमं-२०१७/प्र.क्र. १६३ (भाग -१/का-३ 


महामंडळावर “अध्यक्ष” व “उपाध्यक्ष” म्हणून निवडण्याबाबच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेली 
असल्याने खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्या., नाशिक यांच्या पोट नियमातील 
कलम ४९ अन्वये सदर महामंडळाच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष या पदावर मा. मंत्री (आदिवासी विकास) यांची 
अध्यक्ष व मा. राज्यमंत्री (आदिवासी विकास ) किंवा आदिवासींच्या सामाजिक/ आर्थिक विकास व 
सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये उल्लेखनिय काम केलेल्या व्यक्‍तींना नियुक्‍त करण्यास या शासन निर्णयाव्दारे मान्यता 
देण्यात येत आहे. आदिवासी विकास महामंडळावर “अध्यक्ष” व “उपाध्यक्ष” या पदावर मा.मंत्री (आदिवासी 
विकास) व मा. राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांच्या ऐवजी आदिवासींच्या सामाजिक/ आर्थिक विकास व 
सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये उल्लेखनीय काम केलेल्या व्यक्‍तीं नेमावयाची असल्यास त्याची पात्रता , कालावधी व 
मानधन इत्यादिचे निकष खालीलप्रमाणे रहातील.:- 

१. अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची पात्रता - आदिवासींच्या सामाजिक/ आर्थिक विकास व सांस्कृतिक 
क्षेत्रामध्ये मागील १० वर्ष उल्लेखनीय काम केलेल्या व्यक्‍तींची निवड शासनाव्दारे करण्यात 
येईल. 

२. अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांचा कालावधी- शासनाचे पुढील आदेश निर्गमित होईपर्यंत. 

३. अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांचे मानधन व इतर सोयीसूविधा वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र. 
शाआऊ-१०.१०/प्र.क्र.१६/१०/सा.उ., दिनांक 93.02.2092 नुसार देय असलेले मानधन व 
सोयी सुविधा महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित., नाशिक या 
महामंडळाच्या “अध्यक्ष” व “उपाध्यक्ष” यांना पुरविण्यात येईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६२५१४५३३१९४२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करू काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. शि | 
Laxmikant =| secant 


st=Maharashtra, 


2.5.4.20=41 3beeca50b65438c7a037917ccfl f24d8ca684b65 


G (0 p a | fa (0 D h (0 ke 640df6372ea731ffac4dfc, cn=Laxmikant Gopalrao Dhoke 


Date: 2019.06.25 14:59:09 +05'30' 


(GAN. ढोके) 
उप सचिव, महाराष्ट शासन 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.मंत्री (महिला व बाल विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा.मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आविमं-२०१७/प्र.क्र. १६३ (भाग -१)/का-३ 


मा.मंत्री (अन्न व नागरी पुरवठा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व मा.संसद सदस्य. 

१०.सर्व मा.विधानसभा/विधानपरिष्द सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ. 

११.मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.अपर मुख्य सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५.प्रधान सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६.प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७.सचिव, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८.आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक. 

१९.आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

२०.व्यवस्थापक संचालक, महाराष्ट्र राज्य्‌ आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक. 

२१.विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर. 

२२.जिल्हाधिकारी, ठाणे/रायगड/पालघर/नांदेड/यवतमाळ/'चंद्रपूर/गडचिरोली. 

२३.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प., ठाणे/रायगड/पाळघर/नांदेड/यवतमाळ/चंद्रपूर/ 
गडचिरोली. 

२४.अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास ठाणे, नाशिक, अमरावती, नागपूर. 

२५.प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पेण/डहाणू/जव्हार/डाहापूर. 

२६.प्रादेशिक व्यवस्थापक (सवी, महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित. 

२७.उप प्रादेशिक व्यवस्थापक (सवी, महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित. 

२८.सह संचालक, माहिती व प्रसिध्दी संचालनालय, मुंबई. 

२९.जिल्हा कोषागार अधिकारी (संबंधित जिल्हे). 

३०.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

३१.महालेखापाल (लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 

३२.संचालक, लेखा परिक्षा, ऑफिस ऑफ दि डायरेक्टर, ऑडिट सायंटिफिक अँन्ड 
कमर्शियल डिपार्टमेंट, १०१ महर्षि कर्वे रोड, मुंबई. 

३३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 

३४.वित्त विभाग (व्यय-१४), मंत्रालय, मुंबई. 

३५.सर्व सह सचिव/उप सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३६.निवडनस्ती, कार्यासन क्र.का.३. 


one G&G -& 


पृष्ठ ३ पैकी 3 


